शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वाहन-२०१४/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८.०७.२०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वाहन-२०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, दि.०३.०२.२०२२. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दि.२८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये शासनाचे विविध 
पदाधिकारी / अधिकारी यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीकरीता असलेली किंमत 
मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दि.०३.०२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये, दि.२८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयातील अ.क्र.१ ते १३ येथील पदाधिकारी/ अधिकारी 
यांचेकरीता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या अनुषंगाने वाहन किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 
सदर वाहन किंमत मर्यादा धोरण निश्चितीनंतर दरम्यानच्या काळात झालेला चलन फुगवटा, BS IV 
वाहनांवरील बंदी व BS Vi वाहनांची सक्ती यामुळे वाहनांच्या वाढलेल्या किंमती, सरकारी 
कार्यालयांना असलेली इलेक्ट्रिक वाहन वापराची सकती, ४ एअर बॅग्ज असलेल्या वाहनांच्या वाढत्या 
किंमती यामुळे वाहन किंमत मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्‍यकता असल्याने संदर्भिय शासन निर्णय 
दि. २८.०७.२०२० व दि.०३.०२.२०२२ मध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
यासंदर्भात सविस्तर विचार करुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

नवीन शासकीय वाहन खरेदी किंवा निर्ळेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करताना 
विविध पदाधिकारी/झासकीय अधिकारी यांच्याकरीता खालील किंमत मर्यादेतील वाहन त्यांच्या 
दर्जानुसार शासकीय वाहन म्हणून अनुज्ञेय राहील. 


अ.क्र. | पदाधिकारी/अधिकारी यांची पदनामे वाहनांचा प्रकार किमत मर्यादा 
| - १) २. ३. = ae 
7 . |" मा.राज्यपाल, संबंधितांच्या पसंतीनुसार मर्यादा नाही 
« मा.मुख्यमंत्री, इलेक्ट्रिक वाहन 


« मा.उपमुख्यमंत्री, 
« मा.मुख्य न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, 
« मा.लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 


(समकक्ष अधिकारी अंतर्भूत नाहीत.) 


२. | « राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹ २५.०० लक्ष 
मा.मंत्रीमंडळ सदस्य तसेच राज्य | इलेक्ट्रिक वाहन तथापि, स्तंभ - 
अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी, ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

« मा.कॅबिनेट मंत्री, विनिर्दिष्ट किंमत मर्यादेत. 
«मा.उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, 
मा.उप लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
« मा.राज्यमंत्री, 
« मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक 
कार्यालयास मा. राज्यपाल महोदयांच्या 
ताफ्यासाठी वाहने, 
«मा. मुख्य सचिव. 
३. | *मा.महाधिवक्ता, संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹ २०.०० लक्ष 
« मा.मुख्य माहिती आयुक्त, इलेक्ट्रिक वाहन तथापि, स्तंभ - 
« मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
« मा.राज्य निवडणूक आयुक्त, विनिर्दिष्ट किंमत मर्यादेत. 
« मा.राज्य मुख्य सेवा हकक आयुक्‍त 
« मा.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / 
सचिव (मंत्रालयीन विभाग). 
४. | e राज्य माहिती आयुक्त, संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹ १७.०० लक्ष 
« सदस्य, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, इलेक्ट्रिक वाहन तथापि, स्तंभ - 
« राज्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
विनिर्दिष्ट किंमत मर्यादेत. 

५. | * राज्यातील सर्व विभागांचे राज्य स्तरीय संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹ १२.०० लक्ष 
विभागप्रमुख पेट्रोल/डिझेल इंधन प्रकारातील 
(उदा.आयुक्‍्त/महासंचाळक/संचालक), | वाहन तथापि, स्तंभ -४ मध्ये 

« विभागीय आयुक्त, नमूद केल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट 
« परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरिक्षक, किंमत मर्यादेत. 

« प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

(समकक्ष अधिकारी अंतर्भूत नाहीत.. 

६. | * जिल्हाधिकारी, संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹ ९.०० लक्ष 
« मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पेट्रोळ/डिझेल इंधन प्रकारातील 
« पोलीस आयुक्त, वाहन तथापि, स्तंभ -४ मध्ये 
« जिल्हा पोलीस अधीक्षक व त्यावरील नमूद केल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट 

पोलीस संवर्गातील अधिकारी किंमत मर्यादेत. 
« प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
« महाप्रबंधक / प्रबंधक मा.उच्च 

न्यायालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 


७. | राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीच्या संबंधितांच्या पसंतीनुसार ₹॒ ८.०० लक्ष 
मान्यतेने वाहन अनुज्ञेय केलेले इतर पेट्रोळ/डिझेल इंधन प्रकारातील 
अधिकारी वाहन तथापि, स्तंभ -४ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट 
किंमत मर्यादेत. 


२. उक्त तक्त्यातील स्तंभ ४ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या वाहन किंमत मर्यादेत वस्तू व सेवा 
कराचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. तथापि, सदर किमतींमध्ये वाहनांच्या किंमतीसोबत टेंम्पररी 
रजिस्ट्रेशन चार्जेस व सहाय्यभुत साहित्य (Accessories) इत्यादीसाठीच्या खर्चाचा अंतर्भाव करण्यात 
आलेला आहे. 


३. अनुज्ञेय वाहन खरेदी करताना आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर वाहनाच्या देखभाल व दुरुस्तीची 
सुविधा तसेच वाहनाच्या सुटया भागांची (Spare Parts) उपलब्धता समाधानकारक असल्याची 
खातरजमा करावी. 


४. वाहन विषयक शासन निर्णय, क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१ 
नुसार वाहनांची अनुज्ञेयता राज्य स्तरीय वाहन आढावा समिती निश्चित करेल. वाहन आढाव्याअंती मंजूर 
झालेल्या वाहनांपैकी, सर्व विहित अटींची पूर्तता करुन निलेंखित झालेल्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन 
वाहन खरेदीचे प्रस्ताव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीसमोर सादर न करता अध्यक्ष, राज्यस्तरीय 
वाहन आढावा समिती यांच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येतील. वाहन आढाव्यामध्ये वाहने अनुज्ञेय 
नसल्यास बदली वाहन/ नवीन वाहनांच्या खरेदीची मागणी करण्यात येऊ नये. वाहन आढावा झालेला 
नसेल तेव्हा नवीन वाहन खरेदी/अनुज्ञेय करताना राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे 
आवर्यक राहील. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीसमोर वाहन आढावा अथवा वाहन 
खरेदीचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी संबंधित विभागाची/ कार्यालयातील वाहनांची माहिती शासनाच्या 
https ://mahavahan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भरण्यात आलेली असावी अन्यथा 
खरेदी / आढाव्याच्या प्रस्तावांवर समितीकडून विचार करण्यात येणार नाही. 


५. संबंधित पदाधिकारी/अधिकारी यांच्या वापरातील जुने वाहन, नियमांमधीळ निकषानुसार 
निलेखित झाल्यानंतरच या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या किंमत मर्यादेत उपरोक्‍त परि.४ येथे नमूद 
केल्यानुसार योग्य स्तरावर मान्यता घेऊन वाहन खरेदी करता येईल. वापरातील वाहन निर्लेखन योग्य 
नसल्यास कोणत्याही परिस्थितीत “विशेष बाब” म्हणून नवीन वाहन खरेदीस मान्यता देण्यात येणार 
नाही. 


६. वरील झासन निर्णयान्वये केलेल्या तरतूदी स्वायत्त संस्था/ सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम/ 
मंडळे/ महामंडळे यांना लागू राहतील. हे area सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व स्वायत्त संस्था / सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम/ मंडळे/ महामंडळे यांच्या 
निर्दशानास तात्काळ आणावेत व त्याची प्रत वित्त विभागास पृष्ठांकित करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 


७. यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले वाहनांच्या किंमत मर्यादेबाबतचे आदेश अधिक्रमित करुन सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. याशासन निर्णयाची अंमलबजावणी या आदेशाच्या दिनांकापासून करण्यात येईल. 


g. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०२१८४४०५२००५ असा आहे. प्रस्तुत शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI KASHINATH SAWANT 
N: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


DI 
RUPALI KASHINATH 27५ 
2.5.4.20=6¢3a3903792b1204545e0d84bef8ba7fe1 14691 fdf973 


fd9e12aa8c0b4498cab, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
SAWA NT serialNumber=97D8A8764FAC512B66CDC7CFC1 1 9E8EEE2E6B 

9474F AA85F5BDB3DBD4D88C763E, cn=RUPALI KASHINATH 

SAWANT 

Date: 2024.02.02 18:44:44 +05'30' 


(रुपाली सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद, विधानसभा व संसद सदस्य. 

७. मंत्रालयातील सर्व प्रशासनिक विभागांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

८. मंत्रालयातील सर्व प्रशासनिक विभाग, 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा / अपील शाखा), मुंबई, 

१०.प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र,मुंबई, 

११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, 

१५.प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१६.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१७.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१८. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१९.प्रमुख न्यायाधिठा, कुटुंब न्यायालय, 
पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/अकोला/अमरावती/ठाणे/नाशिक/ सोलापूर / मुंबई, 

२०.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 


२१.सर्व विभागीय आयुक्त, 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२४.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२५.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/ पुणे /नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती, 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२७.संचाळक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२८. सर्व कोषागार अधिकारी 

२९.मंत्रालयाच्या सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखाळील सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख, 

३०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३१. निवड नस्ती, विनियम, वित्त विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


